मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ या 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी (रस्त्याचे 
कोअर नेटवर्क तयार करणे, PC! Weary 
व रस्त्यांचा प्राधान्य क्रम ठरविणे, सविस्तर 
प्रकल्प अहवाल, प्रारूप निविदा इ. 
तपासणी करणे समिती गठित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.२५/बांधकाम-४ 
५ वा मजला, मर्झबान पथ, २५ बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: १९ जानेवारी, २०२२ 


वाचा : 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२ 

शासन परिपत्रक : 


राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील दुरावस्था 
झालेल्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ सुरू करण्याचा 
धोरणात्मक निर्णय उपरोक्‍त वाचा मधील दिनांक of जानेवारी, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
घेण्यात आला आहे. 


०२. राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
रस्त्यांचे कोअर नेटवर्क तयार करणे, PCI] सर्वेक्षण व रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, सविस्तर 
प्रकल्प अहवाल, प्रारूप निविदा इत्यादींची तपासणी करण्यासाठी संबंधित विभागातील अधीक्षक 
अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली 
खालीलप्रमाणे समिती नियुक्‍त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. संबंधित अधिकारी समितीतील पद 
शि अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते अध्यक्ष 
विकास संस्था, संबंधित विभाग 
२ राज्य गुणवत्ता निरिक्षक, प्र.मं.ग्रा.स.यो. (नियुक्‍त) सदस्य 
३ कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सदस्य सचिव 
विकास संस्था, संबंधित जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.२५/बांधकाम-४ 


वरील समितीमध्ये जिल्हानिहाय राज्य गुणवत्ता निरिक्षकांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत. 


अ.क्र राज्य गुणवत्ता निरीक्षकाचे नाव दर्जा जिल्हा 

१ ? 3 gy 
a] एल.एच. बिळगोजी श्रेणी-१ ठाणे 

२ | एस.बी. बळी श्रेणी-१ पालघर 

3 । व्ही.पी. गवांदे श्रेणी-१ रायगड 

४ | ए.एस. पोळ श्रेणी-१ रत्नागिरी 
५ | Shue. शिदे श्रेणी-१ सिंधुदूर्ग 

६ | बी.एन. लांडेकर श्रेणी-१ पुणे 

७ | ऐ.आर. साखरे श्रेणी-१ सातारा 

८ | आर.एस. पाटील श्रेणी-१ सांगली 

९ | एस.के. करंजे श्रेणी-१ सोलापूर 
| ao | बी.एम. उगले श्रेणी-१ कोल्हापूर 
।_११__| शोख शोऐब अब्दुल श्रेणी-१ नाशिक 

१२ | डी.वाय. पाटील श्रेणी-१ अहमदनगर 
१३ | ए.एन. शिरसाट श्रेणी-१ जळगाव 
१४ | आर.एच. पाटील श्रेणी-१ धुळे 

१५ | के.डी. पाटील श्रेणी-१ नंदूरबार 
१६ । एस.डी. अष्टपुत्रे श्रेणी-१ औरंगाबाद 
१७ | एस.जी. जोशी श्रेणी-१ जालना 
१८ | पी.एस. खांडेकर श्रेणी-१ परभणी 

१९ । ए.आर. चांदरको श्रेणी-१ हिंगोली 
२० । व्ही.एम. डोंगळीकर श्रेणी-१ बीड 

२१ । पी.आर. किर्ती श्रेणी-१ नांदेड 

२२ | बी.एन. पाटील श्रेणी-१ उस्मानाबाद 
२३ | एस.एस. कुलकर्णी श्रेणी-१ लातूर 

२४ | एस.एम. शाहाडे श्रेणी-१ अमरावती 
२५ | एन.एम. गाडबैल श्रेणी-१ अकोला 
२६ | के.एच. टकी श्रेणी-१ वाशिम 

२७ | आर.पी. कांडुरवार श्रेणी-१ यवतमाळ 
२८ | ए.के. पालवे श्रेणी-१ बुलढाणा 
२९ | एस.एन. कोटंबकर श्रेणी-१ नागपूर 

३० | जी.जी. नंदनवार श्रेणी-१ वर्धा 

३१ | पी.एस. गायधणे श्रेणी-१ भंडारा 

३२ | ए.एन. बोमनवार श्रेणी-१ गोंदिया 
३३ | एन.आर. बुरांडे श्रेणी-१ चंद्रपूर 

३४ । ए.पी. मुकटे श्रेणी-१ गडचिरोली 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.२५/बांधकाम-४ 


०३. उपरोक्त प्रमाणे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे 
असेल. 


१. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रस्त्यांचे कोअर 
नेटवर्क तयार करणे, ?0। सर्वेक्षण व रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, सविस्तर प्रकल्प 
अहवाल, प्रारूप निविदा इत्यादींची तपासणी करणे. 


२. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ संदर्भात जिल्हा निहाय समितीने तपासून तयार 
केलेले प्रस्ताव/माहिती शासन/सक्षम समितीकडे पुढील कार्यवाहीस्तव सादर करणे. 


०४. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रस्त्यांचे 
कोअर नेटवर्क तयार करणे, Pcl Wer व रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, सविस्तर प्रकल्प 
अहवाल, प्रारूप निविदा इत्यादींची तपासणी करण्यासाठी आवशयक असणारी अथवा मागणी 
केलेली सर्व कागदपत्रे संबंधितांनी समितीस तात्काळ उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच राज्य गुणवत्ता 
निरिक्षक यांना प्रचलित दराने मानधन व इतर भत्ते देय राहतील. 


०५. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रस्त्यांचे 
कोअर नेटवर्क तयार करणे, Pcl Wer व रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, सविस्तर प्रकल्प 
अहवाल, प्रारूप निविदा इत्यादींची तपासणी करण्यासाठी वरीलप्रमाणे गठित करण्यात आलेली 
समिती, सदर योजनेच्या अंमलबजावणी कालावधीनंतर आपोआप संपुष्टात येईल. 


सदर aR परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११९१६०५३९६५२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 

Pp RAVI N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a56052bf04825 7ffe4ea 


09078de9d556ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FA 
B712736F6, 

serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703 


BF6529E7A455A9B17708C677B565D8EE24, 
cn=PRAVIN DEVICHAND JAIN 


(प्रविण जैन) 
वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. विभागीय आयुक्‍त, महसूल विभाग, सर्व. 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.२५/बांधकाम-४ 


६. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

७. जिल्हाधिकारी, सर्व. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

९. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व विभाग. 
१२. कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व जिल्हे. 
१३. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


